ore “रले 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र०२२-२२७९४१७२/२२७९३३४४ Email ID : adm3-gad@mah.gov.in 
क्रमांक :- प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.१२६/प्रशा-३ दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय :-  यडवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व वसंतराव नाईक राज्य कृषि 
विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या कार्यालयातील रिक्त पदे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 

संदर्भ- १ सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, दिनांक १७-१२-२०१६ 


२) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/का. १२, दिनांक १६-०२-२०१८ 
३) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१-०८-२०१७. 
४) सा.प्र.वि. पत्र क्र. प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.६७/प्रशि-४(१२-अ), दिनांक ०२.०७.२०२४. 
५ सा.प्र.वि. पत्र क्र. प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.७८/प्रशि-४(१२-आअ), दिनांक २४.०७.२०२४. 


महोदय/महोदया, 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित 
करण्यात आले असून, संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१६.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीच्या 
धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात 
आली आहे. संदर्भाधीन HY व ५ येथील पत्रान्वये सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशि-४(१२-३) यांनी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व वसंतराव नाईक राज्य कृषि 
विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या कार्यालयातील “प्रशासकीय अधिकारी (प्रशिक्षण व 
व्यवस्थापन)” व “सहायक प्रशिक्षण” या संवर्गातील रिक्‍त पदे मंत्रालयीन अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमधून 


प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.१२६/प्रशा-३ 


२. यडवावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या कार्यालयातील खालीलप्रमाणे रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्तीने 


भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी यांच्याकडून इच्छुकता मागविण्यात 


येत आहे. 


अ.क्र. | प्रतिनियुक्तीने कार्यालयाचे नाव मंत्रालयीन संवर्ग प्रतिनियुक्तीने | वेतनश्रेणी 
भरावयाच्या भरावयाचे 
पदाचे नाव पदांची संख्या 
शशि २ ३ Po __) षु ६ 
१. | प्रशासकीय यशवंतराव चव्हाण कक्ष अधिकारी (गट-बो 7 (एस २० : 
अधिकारी विकास प्रशासन संवर्गात नियमित ४ वर्षे पूर्ण ५६१००- 
(प्रशिक्षण व | प्रबोधिनी (यशादा,पुणे [व ७ व्या वेतन १७७५००) 
व्यवस्थापन) आयोगानुसार (एस २० : 
गट-अ ५६१००-१७७५००) 
वेतनश्रेणी घेणारे अधिकारी 
२. । सहायक १) यशवंतराव सहायक कक्ष अधिकारी ४ (एस १४ : 
प्रशिक्षण चव्हाण विकास प्रशासन ३८६००- 
(अराजपत्रित) प्रबोधिनी (यशदा), पुणे १२२८००) 
गट-ब (२ पदे) 
२) वसंतराव नाईक 
राज्य कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था (वनामती), नागपूर 
(२ पदे) 


३. उपरोक्त विवरणपत्रातील रिक्‍त पदे मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्यामधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता सदर जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत असल्याने या जाहिरातीस 
अनुसरुन क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सदर पदांकरीता या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत व असे अर्ज 
सादर करण्यात आल्यास ते विचारात घेतले जाणार नाहीत, तसेच त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात 
येणार नाही. 

४. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता मंत्रालयीन विभागातील इच्छुक कक्ष अधिकारी/सहायक 


कक्ष अधिकारी यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही परिस्थितीत या 


विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही व 
त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. संबंधीत प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन 


विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ (3)(८) मध्ये नमूद केल्यानुसार नियमित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.१२६/प्रशा-३ 


नियुक्‍्तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण करत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करू 
नये. 

५. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कक्ष अधिकारी/ सहायक कक्ष अधिकारी यांचे अर्ज 
प्राप्त झाल्यानंतर संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जाची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या 
सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कक्ष अधिकारी/ सहायक कक्ष अधिकारी यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव सोबत 

जोडलेल्या प्रपत्रातील व मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या छायांकित प्रतीसह या कार्यासनाकडे दिनांक 

२६.०९.२०२४ पर्यंत पोहोचतील अशारीतीने पाठवावा. (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) 

६. एकदा निवड झालेल्या कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी यांना त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. 

तसेच, आपल्या विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कक्ष अधिकारी/ सहायक कक्ष 

अधिकारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक २६.०९.२०२४ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 

७. सद्यःस्थितीत मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्‍त आहे. 
यास्तव प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी नियुक्‍ती करण्यास विभागाने सहमती दिल्यास त्या कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष 
अधिकारी यांच्या बदल्यात/जागी संबंधित विभागास तातडीने कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी उपलब्ध 
करुन देणे शक्य होणार नाही याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 

८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सदरचे पत्र त्यांच्या विभागातील कक्ष अधिकरी व सहायक कक्ष 
अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१३२४०६१४०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO 


PARAB 
Date: 2024.09.05 13:24:29 +05'30' 
(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १) सह सचिव (प्रशि-४), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२) सा.प्र.वि./प्रशा-३ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.१२६/प्रशा-३ 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे विहित प्रपत्र 


१ | अधिकारी यांचे संपूर्ण नांव व पदनाम 


२) | सध्या घेत असलेली वेतनश्रेणी 


३) | जन्मदिनांक 


४) | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 


५) | सध्याच्या पदावरील नियुक्तीचा दिनांक 


६) | सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६) 


(9) । शौक्षणिक अहता 


८) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 


९) | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत) 


qo) | मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केले आहे का? (दि.३१.३.२०२४ रोजीचे) 


११) | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 


१२) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिळी असल्यास तपशील (पद, ठिकाण व | प्रतिनियुक्‍तीचा 


कालावधी) एकूण 
दि पासून पद प्रतिनियुक्‍्तीचे कालावधी 
(eae पर्यंत ठिकाण(कार्यालय) | | ------- ay 


१३) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे काय? 


१४) | मागील प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत आल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 


१५) | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किवा कसे ? 


(आस्थापना अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम व स्वाक्षरी) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


